खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि एफ.एम.रेडिओ - 
राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीवर 2 अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निणर्य क्रमांक: मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/३४ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जुलै, २०२० 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-मावज-२०१९/प्र.क्र.३३/३४, दिनांक ३१ मे,२०१९ 
प्रस्तावना :- 

संदर्भाधिन दिनांक ३१ मे, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या केबल नेटवर्क 
यावर प्रसारित होणारे कार्यक्रम प्रसार संहितेनुसार प्रसारित होतात किंवा नाही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र 
सरकारच्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अँक्ट, १९९५ मधील तरतुदीनुसार राज्यस्तरीय संनियंत्रण 
समितीची स्थापना करण्यात आली. सदर समितीवर महिलांसाठी काम करणाऱ्या राज्यातील अग्रगण्य स्वयंसेवी 
संस्थेची प्रतिनिधी व कम्युनिकेशन (संप्रेषण)/ मानसशास्त्रज्ञ तज्ज्ञ २ “अशासकीय सदस्यांची” नियुक्‍ती करण्यात आळी 
आहे. या “२ अशासकीय सदस्य “ यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यात खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या केबल नेटवर्क यावर प्रसारित होतात किंवा नाही यावर नियंत्रण 
ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अँक्ट,१९९५ मधील तरतुदीनुसार राज्यस्तरीय 
संनियंत्रण समितीवर महिलांसाठी काम करणा-या राज्यातील अग्रगण्य स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी व Pappa 
(संप्रेषण) / मानसशास्त्रज्ञ तज्ञ या क्षेत्रातील खालील नेमण्यात आलेल्या “ २ अशासकीय सदस्य” यांच्या नियुक्त्या या 
शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. अध्यक्षांकडून करावयाच्या अशासकीय सदस्यांच्या खालील नियुक्त्या रद्द 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अशासकीय सदस्य 


१) महिलांसाठी काम करणाऱ्या राज्यातील अग्रगण्य स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी :- 
श्री.विजय रामचंद्र जाधव, 
क्रांती सोसायटी, आंबेडकर नगर मार्ग, 
वर्षा नगर पार्क साईट, वर्षा नगर, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-१९. 
मो.क्र.९८९२९६११२४/९७०२७१६७२३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/ ३४ 


२) कम्युनिकेशन (संप्रेषण) /मानसशास्त्रज्ञ या विषयातील तज्ज्ञ :- 
डॉ. श्रीमती. एस. सुकन्या अय्यर, 
Flat No.9009, Glencroft, Cliff Avenue, 
Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai ४०० ०७६. 
Mob: ९७१७६९३२४९ 


सदर आदेश खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि एफ.एम.रेडिओ - राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीवरील “ 2 


अशासकीय सदस्य” यांच्या निदर्शासनास आणावेत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७२८१२२९३००७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


R a mM ki S a n Digitally signed by Ramkisan Narayanrao 


DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 


७ ८॥॥८१॥॥१॥॥॥ ७ 
ec0b0d9e613209e20e7a215f026da6875a 
e, cn=Ramkisan Narayanrao Musale 
M Uu S a | e Date: 2020.07.30 13:33:21 +05'30' 
(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) सर्व सदस्य, विश्वस्त संस्था, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

) सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्राळय,मुंबई 
४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय,मुंबई 

) सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री, (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

) स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/विधी व न्याय विभाग/सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग/सचिव, समाजकल्याण विभाग/सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) स्वीय सहायक,सह/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाक (मा.व ज.)/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/गृह 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) धर्मादाय आयुक्त, वरळी, मुंबई. 
१०) उपसंचालक (माहिती) महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली, 
११) सर्व उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 
१२) सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
१३) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई/नागपूर 
१४) महालेखापाल, १/२, (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.१४/३४ 


१५) श्री.विजय रामचंद्र जाधव, क्रांती सोसायटी, आंबेडकर नगर मार्ग, वर्षा नगर पार्क साईट, 
वर्षा नगर, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-१९ 
१६) डॉ. श्रीमती. एस. सुकन्या SAR, Flat ।॥१०.१००१, Glencroft, Cliff Avenue Hiranandani 
Gardens, Powai, Mumbai ४०० ०७६. 
१७) सर्व संबंधित संस्था व समिती सदस्य 
१८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


